वाचा : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व 
विकास अंतर्गत लातुर जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
aula! करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मुग्रायोी-२०२३/प्र.क्र. ५४७ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 


फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२३ 


१ शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०२३/प्र.क्र.५४७/बांध-४, दिनांक १९ 
जुले, २०२३. 
२) शासन, ग्राम विकास विभाग पत्र क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ५९५/बांधकाम-४, दिनांक २० 
फेब्रुवारी, २०२३. 
३) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, लातूर यांचे पत्र 
क्रमांकः २०२३/प्रमंग्रासयो/मग्रारविसंला/१०४१, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत उपरोक्‍त वाचा मधील अ.क्र. 
०१ येथील शासन निर्णयान्वये लातुर जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीच्या कामांना प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. उपरोक्त वाचामधील अ.क्र. ०२ येथील शासन पत्रातील सूचना 


व उपरोक्‍त वाचामधील अ.क्र. ०३ येथील कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते 
विकास संस्था, लातूर यांच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेता प्रस्तुत शासन शुद्धीपत्रकाद्वारे 


लातूर जिल्ह्यातील निलंगा विधानसभा क्षेत्रातील कामांच्या पॅकेजेसची पुनर्रचना करण्यात येत असून 


त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
उपरोक्त वाचामधील अ.क्र. ०१ येथील शासन निर्णयातील ०७ कामांचा पॅकेजनिहाय तपञ्ील 


खालीलप्रमाणे आहे. 
ie कामाची ५ वर्षे 
अ कामाची 
पल लांबी गने मड नियमित देखभाल 
: विधानसभा पॅकेज चं लांबी अंदाजित 
कमळ रस्त्याचे नाव aks -दुरुस्ती 
क्र | क्षेत्र तालुका क्रमांक (कि.मी.) | रक्‍कम (रू. वाला 
अंदाजित रक्‍कम 
लक्ष) लक्षो 
(रू. लक्ष) 
ह रामा २३६ ते गौर रस्ता (VR-04) २.८९० २०४.१२ १२.७४ 
औराद (Aes) ते कर्नाटक राज्य | 9.430 १२९.९१ ७.७४ 
२ व्वा RD/STA/ सरहद्द (कोटमाळ) रस्ता 
/ सरहद्द (कोटमाळ ) रस्ता (VR-89) 
डु निलंगा LAT- (| ज्ञोराद (शहाजनी) ते कर्नाटक राज्य | ४.२०० ४२७.२९ 39.23 
se) सरहद्द (वाजंरखेडा ) रस्ता (VR-4E) 
शा रामा-२३८ ते आंबेवाडी रस्ता (VR- | १.०२० ८५.८० ६.४३ 
२६) 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५४७/बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे 
अ कामाची 
की केज लांबी य नियमित देखभाल 
: विधानसभा पॅकेज लांबी अंदाजित 
regen ee रस्त्याचे नाव aaa -दुरुस्ती 
क्र | क्षेत्र्तालुका | क्रमांक (कि.मी.) | रक्‍कम (रू. ys 
अंदाजित रक्‍कम 
लक्ष) 
(रू. लक्ष) 
हि निलंगा/ शिरुर राममा-६3३ ते जांभळवाडी येरोळ | ४.७९० ४७५.६० २६.३९ 
y अनंतपाळ RD/STA/_ | रस्ता (VR-08, ५३-१२) 
र LAT- (I)- | रामा-२४० ते माचरटवाडी TEM(VR- | २.३४० 299.33 १४.०६ 
निलंगा/ ०२ ११४) 
6 निलंगा रामा-२३६ ते Be ते तालुका सरहद्द | २.८५५ । २४८.५२ १७.८४ 
रस्ता (0098-८० 
एकुण ०७ कामे १९.६२५ | १७८८.५७ ११६.४३ 
या ऐवजी सदर ०७ कामांचा पॅकेजनिहाय तपज्ील 
कामाची ५ वर्षे 
नियमित 
10. देखभाल व 
विधानसभा पॅकेज लांबी अंदाजित 
अ.क्र रस्त्याचे नाव दुरुस्ती 
क्षेत्र/॑ तालुका | क्रमांक (कि.मी) | रक्‍कम (रू. pee 
अंदाजित 
लक्ष) 
रक्‍कम (रू. 
लक्ष) 
; रामा २३६ ते गौर रस्ता (VR-04) २.८९० २०४.१२ १२.७४ 
ह औराद (शहाजनी) ते कर्नाटक राज्य | 9.430 १२९.९१ ७.७४ 
निलंगा/ सरहद्द (कोटमाळ) रस्ता (/३-९१) 
री निलंगा औराद (शहाजनी) ते कर्नाटक राज्य | ४.२०० ४२७.२९ ३१.२३ 
सरहद्द (वाजंरखेडा ) रस्ता (VR-4E) 
RD/STA रामा-२३८ ते आंबेवाडी रस्ता (VR- | 9.020 ८५.८० ६.४३ 
४ /LAT- 
ns २६) 
निलंगा. -O = 
र /शिरुर (") राममा-६३ ते जांभळवाडी येरोळ | ४.७९० ४७५.६० २६.३९ 
१ अनंतपाळ रस्ता (/३-०४, VR-92) 
ह रामा-२४० ते माचरटवाडी रस्ता(/॥३- | २.३४० २१७.३३ १४.०६ 
निलंगा/ ११४) 
र निलंगा रामा-२३६ ते Be ते तालुका सरहद्द | २.८५५ २४८.५२ १७.८४ 
रस्ता (0093-८० 
एकुण ०७ कामे १९.६२५ | १७८८.५७ ११६.४३ 
असा वाचण्यात यावा. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२७१२०५४८९५२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२२३/प्र.क्र.५४७/बांधकाम-४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 


V | N AYA K R A O 14db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAE5S 


PATIL C-PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Date: 2023.10.27 14:50:51 +05'30 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
२) मा. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यलय लातुर. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातुर . 
६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
७ मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छ.संभाजीनगर 


विभाग छ.संभाजीनगर 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, लातुर . 
) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, लातुर . 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातुर . 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातुर . 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


